महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतन व वेतन बाबीकरिता सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल, २०२४ ते 
जुन, २०२४ करिता अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- राअआ-२०२४/प्र.क्र.७२/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ एप्रिल, २०२४. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि.१ एप्रिल, २०२४. 
२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक राअआ २०२४/प्र.क्र.७२/का-९ 
दि.५ एप्रिल, २०२४. 
३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांचे पत्र राअआ/लेखा/प्र.क्र.०२/का- 
०४/२०२४-२५, दिनांक १२ एप्रिल, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल, २०२४ ते जुन, २०२४ चे वेतन व वेतनावरील बाबीकरीता 
अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग यांनी शासनास विनंती केली आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील अर्थसंकल्पीत निधीपैकी बीम्स प्रणालीवरील उपलब्ध निधी मधून महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातीळ अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व 
वेतनबाबीकरीता माहे एप्रिल, २०२४ ते जुन, २०२४ चे अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम 
(०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या 
लेखाशिर्षा अंतर्गत संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १ एप्रिळ, २०२४ मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२४/प्र.क्र.७२/का-९ 


मार्गदर्शक सूचनांनुसार सद्यस्थितीत वेतन या बाबीकरीता लेखाअनुदान एकूण रु.२५,८४,०००/ 
(अक्षरी रूपये पंचविस लक्ष चौऱ्याऐशी हजार फक्‍त) इतका निधी बिम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करून 
दिलेला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्रमांक २ दि.५ एप्रिल, २०२४ अन्वये रु.६,४६,०००/- एवढे वेतन 
अनुदान अल्पसंख्याक आयोगास वितरीत करण्यात आलेले आहे. तर रु.१९,४०,०००/- एवढे 
अनुदान शिल्लक आहे. 

2. सदर शिल्लक अनुदानामधून सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी संदर्भ 
क्र.३ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगातील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे माहे 
एप्रिल, २०२४ ते, जुन, २०२४ या कालावधीतील वेतन व वेतनबाबीकरिता रू.१६,५३,३५६/- एवढा 
निधी वितरीत करावा अशी विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने, “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ 
(अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या उद्दिष्टाखाली सद्यस्थितीत बिम्स प्रणाळीवर उपलब्ध 
असलेले रु.१६,५३,३५६/ (अक्षरी रूपये सोळा लक्ष त्रेपन्न हजार तीनशे छपन्न फक्त) एवढे अनुदान 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

3: सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात येत असून याकरीता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२४-२५ च्या 
मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील 
याची दक्षता घेण्यात यावी. वेतन या लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी त्याच 
उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या 
खर्चाचा तपशील, उपयोगिता WATTS Utilization Certificate शासनांस सादर करावे. तसेच 
संदर्भ क्र. (१) मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे 
पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 

४. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवा्यी, ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

4, “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका भाग -२ अन्वये प्रदान करण्यात आळेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०२४ मधील अटींची 
तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील सर्व बाबींची पुर्तता करण्याच्या अटीस अनुसरुन सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२४/प्र.क्र.७२/का-९ 


प्रति, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४२५१३१३३४६९१४ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JUNED BASHIR SAYYAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


N F A H | R Ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3c558c9f95300972b630116fda7c9db1ed7d5212 
e6a821ed847fe9c663c4cb68, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=F2CA6541E6BE0304DF2FF12C30A4A7A81 
1B4B2B337C826C2FE099B1AOB5FF718, cn=JUNED 
BASHIR SAYYAD. 

Date: 2024.04.25 13:27:12 +05'30' 


(जुनेद सय्यद) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


